श्री. मोमीन मोहम्मद ओवैस ऐजाज हुसेन, सहायक 
संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) यांचा 
परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. पकानि-१५१८/११७२/प्र.क्र.१०१/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ सप्टेंबर, २०२०. 


पहा :- १. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.टिपीव्ही-१२१३/१०३०/प्र.क्र.१७६/नवि-२७, 
दि.१७.०५.२०१४. 
२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
कार्यकारी आदेश क्र.आस्था/गट-अ/ससंनर/ना.नि./प्रशा-१/२७९९, दि.३०.०५.२०१४. 
3. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र.आस्था/मोमोओऐहु-ससंनर/परि.काला/प्रशा-१ब/२००४, दि.१८.०८.२०२०. 


प्रस्तावना :- 

नगर विकास विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१७.०५.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये श्री. मोमीन 
मोहम्मद ओवैस ऐजाज हुसेन यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार म्हणून "सहायक 
संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित)" पदावर दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरिता सरळसेवेने 
नियुक्‍ती करण्यात येऊन सहायक संचालक, नगर रचना, (सहयोगी नियोजन) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळ, मुंबई पदावर पदस्थापना करण्यात आली होती. नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
संदर्भाधिन दि.३०.०५.२०१४ रोजीच्या कार्यकारी आदेशानुसार ते दि.०४.०८.२०१४ (म.पू) रोजी उक्त 
पदावर हजर झाले होते. 
०२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांच्या संदर्भाधिन 
दि.१८.०८.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये श्री. मोमीन मोहम्मद ओवैस ऐजाज हुसेन, सहायक संचालक, नगर 
रचना यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करुन त्यांची "सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित)" 
पदावर नियमित नियुक्‍ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव मान्यतेस्तव सादर केलेला आहे. 
०३. श्री. मोमीन मोहम्मद side ऐजाज हुसेन, सहायक संचालक, नगर रचना यांचा ०२ वर्षाचा 
परिविक्षा कालावधी दि.०४.०८.२०१४ (म.पू) पासून सुरु होऊन, दि.०३.०८.२०१६ रोजी संपुष्टात येईल. 
त्यानुषंगाने श्री. मोमीन मोहम्मद ओवैस ऐजाज हुसेन, सहायक संचालक, नगर रचना यांचा दोन परिविक्षा 
कालावधी समाप्त करुन त्यांची "सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित)" पदावर नियमित 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या बाबत पुढीलप्रमाणे शासन आदेश देण्यात येत 
आहेत :- 


शासन निर्णय :- 

श्री. मोमीन मोहम्मद side ऐजाज हुसेन, सहायक संचाळक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, 
अलीबाग हे "सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित)" पदाच्या सेवाप्रवेश नियमातील अटी व 
शर्तीची तसेच इतर अनुषंगिक सेवाविषयक बाबींची पूर्तता करित आहेत. त्यांनी ०२ वर्षाचा परिविक्षा 
कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील 
नियम ३९ अपवाद १ (Y (एक) मधील तरतुदीनुसार त्यांचा “सहायक संचाळक, नगर रचना (गट-अ / 


झासन निर्णय क्रमांकः पकानि-१५१८/११७२/प्र.क्र.१०१/नवि-२७ 


राजपत्रित)” (सहाव्या वेतन आयोगानुसार, वेतनसंरचना पीबी-३, रु.१५,६००-रु.३९,१००-ग्रेड पे रु.६,६००) 
(सातव्या वेतन आयोगानुसार, एस-२३,रु.६७७००-२०८७००) पदाचा ०२ वर्षाचा परिविक्षा कालावधी 
दि.०३.०८.२०१६ (म.नं.) रोजी संपुष्टात आणण्यात येत येऊन दि.०४.०८.२०१६ (म.पू) पासून उक्त पदावर 
त्यांची नियमित नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
०२. सदरचे आदेशा सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दि.२५ 
ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 
०३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेताक २०२००९०२१२३९४९७४२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VJAY KARBHARI 
CHAUDHARI 
Date: 2020.09.02 14:40:24 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
श्री. मोमीन मोहम्मद aide ऐजाज हुसेन, सहायक संचालक, नगर रचना, अलीबाग शाखा, 
अलीबाग यांना (संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यामार्फत) 


प्रत माहिती व आवऱ्यक त्या कार्यवाहीस्तव :- 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

५. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (०३-प्रती) 
६. सह संचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे. 

७. सहायक संचालक, नगर रचना, अलीबाग झाखा, अलीबाग. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागपूर. 

१०. सबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
११. निवडनस्ती / नवि-२७. 


KKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


